महाराष्ट्र विकास सेवा गट-ब मधील सहायक गट 
विकास अधिकारी (एस-१५ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना गट विकास अधिकारी गट अ (एस- 
२० संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन AST क्रमांक : मविसे-१०२२/प्र.क्र.३१ (भाग १/२०२२/आस्था-३, 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक: १७ नोव्हेंबर,२०२२ 


शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र विकास सेवा गट-ब मधील सहायक गट विकास अधिकारी या संवर्गातील (वेतन स्तर एस-१५ : 
४१८००-१३२३००) खालील अधिकाऱ्यांना गट विकास अधिकारी गट-अ या संवर्गात (वेतन स्तर एस-२० : ५६१००- 
१७७५००) तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे . 
२. सामान्य प्रशासन विभाग एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दिनांक १४.०७.२०२१ नुसार पदोन्नतीने 
नियुक्तीसाठी विहीत केलेल्या "महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व 
पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम ,२०२१” मधील तरतूदींच्या अधीन राहून नागरी सेवा मंडळाने 
केलेल्या शिफारशी व त्यास सक्षम WHIM दिलेल्या मान्यतेने सदर अधिकाऱ्यांना खालील तक्त्यातील त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले पद | तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापनेचे शेरा 

व ठिकाण पद व ठिकाण 
(१) (२) (३) (४) 
= . श्री.एम.बी.भोई, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍त पदी 


यक गट विकास अधिकारी, पंचायत मिती, वेंगुर्ले, जि.सिंधुदुर्ग 
मिती, वैभववाडी, जि.सिंधुदुर्ग 


२. श्री. ए.बी. सिरसाट, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍त पदी 
यक गट विकास अधिकारी, (ग्राम मिती, पाथरी, जि.परभणी 
पंचायत), जिल्हा परिषद, जालना 

३. श्री. एस.डी. गोस्वामी, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍त पदी 


यक गट विकास अधिकारी, पंचायत मिती, लोहा, जि.नांदेड 
मिती, रेणापूर, जि.लातूर 


४. श्रीम. एम.ए.गायकवाड, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍त पदी 
यक गट विकास अधिकारी, (ग्राम मिती, यावल, जि.जळगांव 
पंचायत), जिल्हा परिषद, जळगांव 

५. श्रीम. एस.एस.पाटील, प्रकल्प संचालक, जलजीवन मिडान, रिक्‍त पदी 


यक गट विकास अधिकारी, (मनरेगा), जिल्हा परिषद, वर्धा 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.३१(भाग १)/२०२२/आस्था-३ 


.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले पद | तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापनेचे शेरा 
व ठिकाण पद व ठिकाण 
(१) (२) (३) (४) 
जिल्हा परिषद, सांगली 


६. श्री.आर. बी. पांढरे, विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍त पदी 
यक गट विकास अधिकारी, पंचायत मिती, मेहकर, जि.बुलढाणा 
मिती, मोखाडा, जि.पालघर 


३. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे विशोष अनुज्ञा याचिका क्र .२८३०६/२०१७ 
दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१६ ब यांच्या शासन 
निर्णय दि.०७.०५.२०२१ मधील तरतूदी नुसार पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि .२५.०५.२००४ च्या 
स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा Maher न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून 
भरण्यात येत आहेत. 


४. वरीलप्रमाणे अधिकाऱ्यांना गट विकास अधिकारी संवर्गात खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती 
देण्यात येत आहे :- 


अटी 7 ad - 


४.१) वरील अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारी गट विकास अधिकारी संवर्गातील तात्पुरती पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


४.२) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी संवर्गात रिक्‍त पद उपलब्ध 
नसल्यास या आदेशातील कनिष्ठतम अधिकाऱ्यांना पदावनत करण्याच्या अधिन सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या देण्यात 
येत आहेत. 


४.३) सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव देण्यात आली आहे. 


४.४) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त 
होणार नाहीत. 


४.५) वरीलप्रमाणे अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापना दिलेल्या पदावर विहित कालावधीत रूजू होणे आवश्‍यक आहे . 


५. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. संबंधित विभागीय आयुक्‍त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पदोन्नत 
झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या जागी तात्काळ रुजू होण्याकरिता कार्यमुक्त करावे.. 


६. संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर त्याचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर 
करावा. संबंधित सहायक गट विकास अधिकारी यांनी गट विकास अधिकारी पदाची तात्पुरती पदोन्नती न 
स्वीकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दिनांक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.३१(भाग १)/२०२२/आस्था-३ 


१२.०९.२०१६ अन्वये त्यांचे नांव सन २०२१-२२ च्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल व पुढील दोन वर्षी 
होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत गट विकास अधिकारी 


पदावरील पदोन्नतीसाठीची पात्रता तपासण्यात येईल. 


७. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२१११७१२०५३३०७२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे . 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


Digitally signed by SURESH DEORAM AMBEKAR 
S U R F S H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=296e3c880fd 1 b089cf7bc9aed875e1bd 


D ) F O R A M 95a2e8ed913596c74f7aa9e24917bc3c, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=2768FD72EB50BA92D 164687191 


D6F9C7C412A486DDA9C76BBD82BD2EB701251 
A M B F KA R 7, cn=SURESH DEORAM AMBEKAR 
Date: 2022.11.17 16:35:34 +05'30' 


(सु. दे.आंबेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, 

मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, 

मा. मंत्री ( ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव, 

अतिरिक्‍त मुख्य सचिव (ग्राम विकास व पंचायत राज) यांचे स्वीय सहायक, 

विभागीय आयुक्त (सर्व), 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग, जालना, परभणी, लातूर, नांदेड, जळगांव, 
सांगली, वर्धा, पालघर, बुलढाणा, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग, जालना, परभणी, लातूर, नांदेड, जळगांव, सांगली, वर्धा, 
पालघर, बुलढाणा,, 

महालेखापाल - 9/2 (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्‍त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेमार्फत), 
कार्यासन, आस्था-२, ग्राम विकास विभाग, 

निवड नस्ती (कार्यासन, आस्था-३), ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


